महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 
२०१५ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने 
रेशीम संचालनालयांतर्गत लोकांना 
पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा अधिसूचित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.८०/रेशीम कक्ष 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील पात्र व्यक्‍तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता तसेच 
लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा 
पुरविण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम करण्यात आला आहे. त्यानुसार 
लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या 
अधिनियमाखाली अधिसूचित करणे आवश्‍यक आहे. त्याअनुषंगाने रेशीम संचालनालयांतर्गत लोकांना 
पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा अधिसूचित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


रेशीम संचालनालयामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सेवा सुविधांचा लाभ राज्यातील 
नागरिकांना/ होतकऱ्यांना/ उद्योगांना उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 
अधिनियम, २०१५ नुसार खालीलप्रमाणे लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय 
अधिकारी आणि कालमर्यादा निश्चित करण्यात येत आहे :- 


अ. | लोकसेवा | लोकसेवा | शुल्क | पदनिर्देशित | प्रथम अपील | द्वितीय अपील 
क्र. | तपशीळ पुरविण्यासाठी अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
विहित 
केलेली 
कालमर्यादा 
(१ (2) (3) (8) (५ (द) (9) 
| रेशीम ३० ₹५००/- | रेशीम विकास | ओ नागपूर, अ) नागपूर, 
शेतकऱ्यांची प्रती एकर | अधिकारी अमरावती व ।अमरावतीव 
नोंदणी करणे श्रेणी-१/ पुणे विभाग-  । पुणे विभाग- 
२ | चॉको सेटर ३० नि:शुल्क | श्रेणी-२ सहायक उपसंचालक, 
धारकांची संचालक, रेशीम 
नोंदणी करणे प्रादेशिक रेशीम | संचालनालय, 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.८०/रेशीम कक्ष 


३ ।रिलर्सची ३० नि:शुल्क कार्यालय नागपूर. 
नोंदणी करणे ब) औरंगाबाद । ब) औरंगाबाद 

४ | रेशीम १५ नि:शुल्क विभाग- विभाग- 
शेतकरी/ उपसंचालक, | संचालक, 
लाभार्थी यांना प्रादेशिक रेशीम | रेशीम 
तांत्रिक सेवा कार्यालय संचालनालय, 
उपलब्ध नागपूर. 
करुन देणे 


२. उपरोक्तनुसार सेवा उपलब्ध करण्यात आल्यानंतर या लोकसेवांची सूची, सेवा पुरविण्याची 
कालमर्यादा, विहित अर्ज व नमुने, सेवेसंदर्भातील शुल्क, या सेवा पुरविण्याकरिता पदनिर्देशित 
करण्यात आलेले अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी व व्दितीय अपिलीय अधिकारी यांचा तपशील 
संबंधित प्राधिकारी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर तसेच त्यांच्या संकेतस्थळावर किंवा पोर्टलवर 
प्रदर्शित करावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक क्रमांक २०१९१२०५१६०९२९८००२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Kishor Daulat 


Patil ae — SS 
(किशोर पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


83331 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन,मुंबई 
) मा. सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
) सर्व मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव 
) संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, प्रशासकीय इमारत क्र.२, ६ वा माळा,बी विंग, आयुक्‍त 
कार्यालय परिसर, सिव्हील लाईन्स,नागपूर-४४०००१ 
९) उपसंचालक, रेशीम संचालनालय,नागपूर/ प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 
qo) सर्व सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, 
११) सर्व रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१/श्रेणी-२, 
१२) निवड नस्ती . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


